बंदर विकास धोरण व जलवाहतूक प्रकल्पाची 
जलद व प्रभाविपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता 
शक्‍ती प्रदान समिती गठीत करण्याबाबत. 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक.संकिर्ण १२२०/प्र.क्र-४०/बंदरे-१, 
२ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०१.०३.२०२१ 


वाचा :- (१) झासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक जेईटी-०५/२००२/प्र.क्र.३२/बंदरे-२ 
दिनांक २४/०४/२००२ च्या शासन निर्णयाचे जोडपत्र परिशिष्ट * अ *. 
(२) शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक संकीर्ण ०११५/प्र.क्र-१७/बंदरे-१, 
दिनांक ०५.०३.२०१५. 


प्रस्तावना : 

बंदर विकास व जलप्रवासी वाहतूकीसाठी गुंतवणूक करण्याकरिता खाजगी उद्योजकांना 
आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने बंदर विकासाचे व जलप्रवासी वाहतूक प्रकल्पाचे 
धोरण जाहीर केले आहे. शासनाचे सुधारीत बंदर विकास धोरण व जलवाहतूक प्रकल्पांची जलद 
व प्रभाविपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या शाक्‍तीप्रदान समितीचा 
कार्यकाळ, शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक संकीर्ण ०११५ /प्र.क्र-१७/बंदरे-१,दिनांक 
०५.०३.२०१५ अन्वये संपुष्ठात आणण्यात आला होता. सदरच्या शक्‍तीप्रदान समितीचे (HPC) 
पुर्नगठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
आलेला आहे. 


शासन निर्णय : 

बंदर प्रकल्प/जल प्रवासी वाहतूक प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतांना काही अडचणी 
उद्भवल्यास शासनाच्या धोरणात आवश्‍यक अनुषंगिक बाबी/धोरणात बदल करून प्रकल्पाची 
उभारणी किंवा प्रकल्प सुरू ठेवण्याबाबत कार्यवाही करणेबाबत निर्णय घेण्याकरिता व शासनाचे 
बंदर विकास धोरण व जलवाहतूक प्रकल्पांची जलद व प्रभाविपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता 
शासनाने शक्‍ती प्रदान समितीचे गठण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


२. सरदर प्रकरणी मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे शक्‍ती प्रदान समितीचे 
गठण करण्यास व समितीची कार्यकक्षा विहित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


Waa समितीची रचना 
।१_ | मा.मुख्य सचिव अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव (नियोजन) सदस्य 
३ | प्रधान सचिव (वित्त) सदस्य 
४ | अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे) सदस्य 
५ | अपर मुख्य सचिव (महसूल) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १२२०/प्र.क्र-४०/बंदरे-१, 


६ | प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग) सदस्य 
७ | प्रधान सचिव (उद्योग) सदस्य 
८ | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड सदस्य 
९ | उपसचिव (बंदर),गृह विभाग सदस्य सचिव 


३. समितीची कार्यकक्षा :- 


१) बंदर विकासाच्या प्रकल्पांना व प्रवासी जलवाहतूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यासाठी 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी करून झासनास शिफारस करणे. 

२) बंदर विकासाचे व प्रवासी जळलवाहतूकीचे प्रकल्प राबविण्यात येत असलेल्या अडचणी 
सोडविण्याकरिता करण्यात आलेल्या विविध करारांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्यास 
मान्यता देणे. 

३) बंदर प्रकल्प/जल प्रवासी वाहतूक प्रकल्पाची अंमलबजवणी करतांना काही अडचणी 
उध्दभवल्यास शासनाच्या धोरणात आवश्‍यक अनुषंगिक बाबी /धोरणात बदल करून 
प्रकल्पाची उभारणी किंवा प्रकल्प सुरू ठेवण्याकरिता कार्यवाही करणेबाबतचा निर्णय 
घेणे व शासनाचे बंदर विकास धोरण व जलवाहतूक प्रकल्पाची जलद व प्रभाविपणे 
अंमलबजावणी करणे. 

४) बंदर विकास व प्रवासी जलवाहतूक या कामांकरिता पदांची निर्मिती करणे व अशी पदे 
भरण्याकरिता मंजूरी देणे. 

५) शाक्‍तीप्रदान समितीच्या निर्णयाप्रमाणे मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने आदेडठा निर्गमीत करणे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२११०२००२९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 
SANJAY DATTARAM ०५ 
2.5.4.20=759d43d3ca03f08520a6d49 16953 1e74206cd390898bbe069 
Ofead8f00f6a3eb, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, ou=HOME DEPT, o=GOVERNMENT OF 
M A H A D E S H WA R MAHARASHTRA, cn=SANJAY DATTARAM MAHADESHWAR 
Date: 2021.03.02 11:06:14 +05'30' 
गृह विभाग 
कार्यासन अधिकारी, 


प्रत, 


मा. राज्यपाल यांचे अपर मुख्य सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


oc “७ AD Oo 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १२२०/प्र.क्र-४०/बंदरे-१, 


७. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. अपर मुख्य सचिव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११.प्रधान सचिव (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. 
१३.उपसचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.निवड नस्ती बंदरे-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


